इंडियन सोसायटी फॉर सोशल डेव्हलपमेंट, चंद्रपूर 
संचलित जय हिंद कनिष्ठ महाविद्यालय, तुकुम, चंद्रपूर 
कनिष्ठ महाविद्यालयाचे श्री बालाजी ग्रेस मल्टीपर्पज 
एज्युकेशन सोसायटी, चंद्रपूर या संस्थेस हस्तांतर 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ARMS ३११६/प्र.क्र.१०/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ मे, २०१९ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक AME २०११/ (२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर एचएससी/ब/४७४७/२०१५, दिनांक २१ मे, २०१५ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
इंडियन सोसायटी फॉर सोशल डेव्हलपमेंट, चंद्रपूर संचलित जय हिंद कनिष्ठ महाविद्यालय, तुकुम, 
चंद्रपूर या इंग्रजी माध्यमाच्या कायम विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयाचे, श्री बालाजी ग्रेस मल्टीपर्पज 
एज्युकेडान सोसायटी, चंद्रपूर या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय : 
सदर कनिष्ठ महाविद्यालयाचे, श्री बालाजी ग्रेस मल्टीपर्पज एज्युकेशन सोसायटी, चंद्रपूर यांचेकडे 
हस्तांतर करण्यास खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयाची कोणत्याही कारणास्तव किमान पटसंख्येची अट 
शिथील केली जाणार नाही. 
(२) कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार कनिष्ठ 
महाविद्यालयासाठी पक्की इमारत, सर्व भौतिक सुविधा व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील 
याबाबत नवीन संस्थेचे अध्यक्ष/ सचिवांचे रू.१००/- च्या स्टँम्पपेपवर नोटरी केलेले शपथपत्र सादर करणे 
AMALIA राहील. 
(३) कनिष्ठ महाविद्यालयातील हस्तांतरणास संमती दिलेल्या अर्हता प्राप्त शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 
सामावून घेण्यात येईल व त्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये बदळ होणार नाही. याबाबत नवीन संस्थेचे अध्यक्ष/सचिवांचे 
रू.१००/- च्या स्टँम्पपेपरवर नोटरी केलेले MIATA USN करणे आवश्‍यक राहील. 
(४ श्री बालाजी ग्रेस मल्टीपर्पज एज्युकेशन सोसायटी, चंद्रपूर या संस्थेच्या घटनेची प्रमाणित प्रत घेण्यात यावी. 
तसेच सदर कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या मागील ३ वर्षाच्या संच मान्यतेच्या प्रमाणित प्रती विभागीय शिक्षण 
उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर कार्यालयास सादर करणे आवश्यक राहील. 
(4) सदर कनिष्ठ महाविद्यालय अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे, त्याच तत्वावर हस्तांतरणानंतरही कार्यरत 
राहील. 
(६) व्यवस्थापन बदल झालेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/ मान्यतेच्या कोणत्याही 
अटी व शार्तीमध्ये बदल होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः AME ३११६/प्र.क्र.१०/एसएम-१ 


(७ सदर इंग्रजी माध्यमाचे कनिष्ठ महाविद्यालय कायम विनाअनुदानित असल्याने कनिष्ठ महाविद्यालयातील 
कार्यरत शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 
(८) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/ वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, Sea इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(९) सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक माशाह २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपध्दतीनुसार अंमलात येईल. 
(१०) सदरहू व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदल संदर्भातील अटी व afar भंग झाल्याचे Presta 
आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा 
नवीन संस्थेव्दारा भंग झाल्यास, हस्तांतरण रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. वरील अट H (2, (३) व (४) ची पूर्तता झाल्यावर विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर 
यांनी सर्व बाबी तपासून आणि आवश्‍यक अन्य अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन बदळाबाबत आवश्‍यक 
पुढील कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२८१३४३०५९८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Pravin Rajaram siScvcissianins spor 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed1ed 


M U Nn d h e Af4fce865eda3495969f77d97c89a, cn=Pravin 
Rajaram Mundhe 


Date: 2019.05.28 13:49:25 +05'30' 
(प्रविण मुंढे ) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 
१) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर 
अध्यक्ष/ सचिव, इंडियन सोसायटी फॉर सोडल डेव्हलपमेंट, चंद्रपूर 
अध्यक्ष/ सचिव, श्री बालाजी ग्रेस मल्टीपर्पज एज्युकेशन सोसायटी, चंद्रपूर 


निवडनस्ती ( एसएम-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


